महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०२१ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस 
केलेल्या, प्रतीक्षायादीवरील उमेदवारांचे विमा 
संचालनालयातील तांत्रिक सहायक, गट-क 
पदावरील नियतवाटप रद्द करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग, 
क्र.आस्थाप-२०१९/प्र.क्र.११/विमा प्रशासन, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑगस्ट,२०२३. 


वाचा : (१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.१४४२/गट-क संयुक्‍त-तांस./२०२१/ 
चोवीस, दि.२०.१२.२०२२, दि.२३.०२.२०२३ आणि दि.२१.०६.२०२३. 
(२) शासन ज्ञापन समक्रमांक दि.२७.१२.२०२२, दि.०९.०२.२०२३, दि.०३.०३.२०२३, 
दि.०८.०३.२०२३,दि.११.०४.२०२३,दि.११.०५.२०२३ व दि.२७.०६.२०२३. 
(३) विमा संचालनालयाचे पत्र क्र.२६.२३/प्र-४५/जा.क्र.२४४/२०२३/प्रशासन, 
दि.२८.०७.२०२३. 


ज्ञापन :- 


महाराष्ट्र गट-क सेवा ( मुख्य) परीक्षा -२०२१ या परीक्षेतील तांत्रिक सहायक, गट- 
क या संवर्गाच्या १४ पदांसाठी दि.१०.०९.२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या मुख्य परीक्षेचा 
अंतिम निकाल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावर दि.०८.१२.२०२२ रोजी 
प्रसिद्ध केला. प्रस्तुत परीक्षेच्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
दि.२१.०६.२०२३ च्या पत्रान्वये, प्रतीक्षायादीवरील ६ उमेदवारांची शिफारस केली. त्यांचे 
नियतवाटप विमा संचालनालयास दि.२७.०६.२०२३ च्या ज्ञापनान्वये करण्यात आले. सदर 
उमेदवारांनी दि.२७.०७.२०२३ पर्यंत विमा संचालनालयात व्यक्‍्तिठा: उपस्थित राहून 
नियुक्तीचा स्वीकार करणे आवश्‍यक असल्याचे दि.२७.०६.२०२३ च्या ज्ञापनात नमूद 
करण्यात आले होते. 


तथापि, दि.२७.०६.२०२३ च्या ज्ञापनान्वये नियतवाटप केलेल्या, प्रतीक्षायादीवरील 
खाली नमूद ६ उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार नियुक्‍ती स्वीकारण्यासाठी दि.२७.०७.२०२३ 
पर्यंत विमा संचालनालयात उपस्थित झालेले नाहीत, तसेच त्यांनी रुजू होण्याकरिता 
मुदतवाढ देण्याची मागणी केलेली नाही :- 


अ.। म.ळो.आ. नाव उमेदवाराचा| म.ळो.आ. शिफारस प्रवर्ग 

क्र. शिफारस क्रमांक मूळ प्रवर्ग 

शि i श्रीमती सुवर्णा राजेंद्र EWS OPEN — Female - WT - 1 
निंबाळकर Female 

> २ श्री. वैभव प्रभाकर चव्हाण 01-& | DT-A-General - WT-1 


शासन ज्ञापन क्रमांकः आस्थाप-२०१९/प्र.क्र.११/विमा प्रशासन 


3 3 श्री. दगडू साहेबराव | OBC | OPEN - Ex Ser-WT-I 
पाटीळ Ex Ser 

४ ४ श्री.संदिप दिगांबर ST ST — General —WT- | 
तोटावार 

षु षु श्रीमती मोनिका ज्ञानेश्वर ST ST Female WT - 
राजगडकर Female 

& र श्री.अरुण शांकर देवकर SC Ex Ser | SC —Ex Ser -WT-1 


यास्तव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.मळोआ-१११९/ 
प्र.क्र.११५/८, दि.०२.०८.२०१९ मधील तरतुदींनुसार सदर ६(सहा) उमेदवारांचे नियतवाटप, 
या ज्ञापनान्वये, रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. 
२०२३०८०४१२५३५६७७०५ असा आहे. सदर ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by VIVEK १॥॥॥४-॥॥ DAHIPHALE 
V | V E K DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=FINANCE DEPARTMENT, 

2.5.4.20=56142975484e58364afe88f5f0e3 1 38e3ce 
R A M B H AJ | 0d4e4058e42f003dfd69500064afb, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=3981A50612646983D580DEA2DA5 

FB52A33D8E6E3C4F34CD80F08C598711CEB65, 
D A H | Pp H A L E cn=VIVEK RAMBHAJI DAHIPHALE 


Date: 2023.08.04 13:00:07 +05'30' 


(वि. रं. दहिफळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक, विमा संचालनालय, गृहनिर्माण भवन (म्हाडा), २६४, पहिळा मजला, 
कलानगर समोर, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई- Yoo ०५१ 

२) सह सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, त्रिशूल गोल्ड फिल्ड, प्लॉट नं.३४, 
सरोवर विहार समोर, सेक्टर ११, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई- ४००६१४. 

यांना त्यांच्या दि.२१.०६.२०२३ च्या पत्रासोबत प्राप्त झालेल्या, उपरोक्त 

सहा उमेदवारांच्या, मुख्य परीक्षेच्या वेळी सादर केलेल्या ओळखपत्रांच्या प्रती (मूळ) 
तसेच ईमेलद्वारे प्राप्त ऑनलाईन अर्जांच्या प्रती यासोबत परत करण्यात येत आहेत. 

३) सर्व संबंधित उमेदवार (ई मेल द्वारे) 

४ निवडनस्ती (विमा प्रशासन) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


